महाराष्ट्र शासन व टाटा ट्रस्ट 
यांच्यामध्ये झालेल्या सामंजस्य 
करारानुसार नवीन स्वीय प्रपंजी लेखा 
खाते उघडण्यास मंजूरी देण्याबाबत 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-०६१६/प्र.क्र.१६६/तुरुंग-२ 
दुसरा मजला, मुख्य इमारत, मंत्रालय, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: ०७ ऑक्टोबर, २०१६ 


वाचा 
१) अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्र. 
न्यावि/मुख्याध्यापक/टाटा/॥॥0()/प्रपंजी/५३११/१६/कक्ष-९(क), दिनांक २५.५.२०१६ 


प्रस्तावना :- 

महाराष्ट्र शासन व टाटा ट्रस्ट यांच्यामध्ये दिनांक ३१.३.२०१६ रोजी राज्यातील 
कारागृहातील बंद्यांसाठी प्रायोगिक प्रकल्प राबविण्यासाठी सामंजस्य करारानुसार प्रायोगिक 
प्रकल्प राबविण्यासाठी लागणारा निधी टाटा ट्रस्ट,मुंबई शासनाकडे जमा करणार आहेत. त्यासाठी 
अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य,पुणे यांचे नांवे 
स्वीय प्रपंजी लेखा खाते सुरु करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

टाटा ट्रस्ट,मुंबई हे शासनाकडे जमा करणार असलेल्या निधीसाठी अपर पोलीस 
महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य,पुणे यांचे नांवे स्वीय प्रपंजी 
लेखा खाते सुरु करण्यास महाराष्ट्र कोषागार नियम १९६८ च्या नियम vey परि.३ मध्ये नमूद 
नियमांच्या तसेच खालील अटींच्या अधीन शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 

अ सदर स्वीय प्रपंजी खात्याचे लेखा परीक्षण करणे आवश्यक राहील. 

आ) सदर स्वीय प्रपंजी खात्यासाठी अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, 
कारागृह व सुधारसेवा,पुणे हे नियंत्रक अधिकारी असतील व सदरचे खाते योग्य 
रीत्या हाताळण्याची जबाबदारी नियंत्रक अधिकारी यांची राहील. 

इ या खात्यात कोणत्याही महसूली जमा रकमा ठेवण्यात येऊ नयेत. 

3 सदर स्वीय प्रपंजी लेखा खाते फकत ३ वर्षासाठी राहील. 


२. सदरचा area निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.१३७/कोषा प्र.५ 
दि.१६.८.२०१६ तसेच महालेखापाल ( लेखा व अनुज्ञेयता ) महाराष्ट्र-१, मुंबई यांचे 
3 .TM/Ch.2/UOR/Home Department/209§-90/§32 दिनांक २८.९.२०१६ च्या सहमतीने 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-०६१६/प्र.क्र.१६६/तुरुंग-२ 


3. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१६१००७१७२७३६५८२९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Prabhakar Atmaram Sankhe 

p fa b h a ka | DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Home 
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=16ca9b273a3e790c4aab4c479015f44d506ae 


At mM a r a mM S a n k h e (ins ९609969 1ffa9939a, cn=Prabhakar 


Date: 2016.10.07 17:29:24 +05'30' 


(प्रभाकर संखे ) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग. 


प्रत, 
१ 


) अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
) महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र - १ मुंबई, 

) महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र - १ मुंबई, 

) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी,मुंबई 

) अधिदान व लेखा अधिकारी,मुंबई 
) 

) 

) 

) 


AD 


3 


०८ 


o~ 


4 


xn 


कारागृह उपमहानिरीक्षक, (मुख्यालय), पुणे, 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे, 

अवर सचिव ,वित्त विभाग (विनियम)/(व्यय ८)/कोषा प्र. ५, मंत्रालय,मुंबई-३२, 

उप सचिव (बीयुडी-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२, 

१०)प्रकल्प संचालक, प्रयास, सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट,बॉम्बे हाऊस, २४, होमी मोदी 
स्ट्रीट,मुंबई ४००००१. 

११)अपर मुख्य सचिव (गृह)/अपर मुख्य सचिव (अ व सु) यांचे स्वीय सहायक,गृह 
विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 

१२) अवर सचिव तुरुंग ३/कक्ष अधिकारी तुरुंग १,गृह विभाग, मंत्रालय,मुंबई 

१३) निवड नस्ती तुरुंग-२ 


S 


won 


पृष्ठ २ पैकी २ 


